गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२३- २४ करीता 
शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.पशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४, 
मंत्रालय विस्तार इमारत,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. पऱशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४ 
दि.१३.१०.२०२३ 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालक,मुंबई याचे पत्र क्र.१८/तंशिसं/परदेशी शिष्यवृत्ती/ 
२०२४/५३ दि.०६.०२.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयान्वये पदव्युत्तर पदवी /पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी 
समितीने निवडलेल्या ३९ उमदेवाराना मान्यता दिली आहे. त्यातील अनुक्रमांक ३ मधील क्रमांक ६ 
येथील उमदेवाराचे नाव श्री.सिध्दनाथ संजय सुर्वे ऐवजी श्री.सिध्दांत संजय सुर्वे असे वाचण्यात यावे. 

२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०३०७१६२४०२३८०८ असा आहे.सदर 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित, करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHAHAJAHAN 1. sea nae anaes 


d203fe3b025c07c7692f5c23a43a4905f46cdde0efS4f3944caflc620a5 
hy 


4९, postalCode=400032 


००6: 

serial INumber=BF4EB2A0C007D6CASA25B0E564499ESFF904468E1A9690231 
5E3E67299424039, cn=SHA\ |AN SHAKUR MULAI 

Di 


ste: 2024.03.07 16:33:53 +05'30 


(शहाजहान मुलाणी) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री. उच्च व तंत्र शिक्षण ure fears कार्य अधिकारी . 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१0) आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११)आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास/ आयुक्‍त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४, 


१२)संचाळक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१३)संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५) संचालक, माहिती तंत्रज्ञान महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१६)संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७कुलसचिव, सर्व कृषी/ अकृषी विद्यापीठे 
१८)कुलसचिव, डी. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता. माणगाव, जि. रायगड 
१९)सहसंचाळलक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (ad) (संचालक. तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
२०)सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सवी 
२१)महासंचालळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रसिध्दीसाठी) 
२२)महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
२३)महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
२४अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२५)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुबई 
) 
) 


२६)उप सचिव (मशि/विशि/ अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२७कक्ष अधिकारी/ अवर सचिव (तांशि-३/ विशि-३/ मशि-२/ मशि-४/ तांशि-५/ तांशि-६/साशि-१), 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८)प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

२९)निवडनस्ती/ तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


